संदर्भ:- 


lg 


4X. 


नगरोत्थान महाभियानांतर्गत पंढरपूर 
शहराच्या मलनिः:स्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२४ 


. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


. नगर विकास विभाग, छासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०७, दिनांक 


२९ जून,२०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो-२०२३/प्र.क्र.२१३/नवि-३३, 


दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३. 


. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र: नगरो २०२२/प्र.क्र.3८९/नवि-३३, 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


, नगर विकास विभाग, छासन निर्णय क्र: नगरो २०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 


दिनांक १३ मार्च, २०२४. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: TART २०२४/प्र.क्र.२३३/नवि-३३, 


दिनांक २८ मार्च, २०२४. 


, नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र: नगरो २०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३, 


दिनांक १५ जुले, २०२४. 


.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांचे पत्र क्र: मु.अ.(पुणे)/तांशा ३/पंढरपूर 


नगरोत्थान/५४४/२०२४, दिनांक ११ मार्च, २०२४ व पत्र क्र: मु.अ.(पुणे)/तांशा ३/पंढरपूर 
स्व.भा.अ./५४५/२०२४, दिनांक ११ मार्च, २०२४ 

नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रस/ नगरोत्थान--58)//पंढरपूर न.प.भू.ग. 
/प्र.क्र./का-७/२०२४/४१७१, दिनांक १५ जुले, २०२४. 

नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या दिनांक १६ जुले, २०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 
प्रस्तावना:- 

राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या करिता 
संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. नगरोत्थान अभियानांतर्गत पंढरपूर नगरपरिषदेचा मलनि:स्सारण प्रकल्पास दिनांक १५ जुले, 
२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 
सदर प्रकल्पाचा मलप्रक्रिया केंद्राच्या समवेशासह सुधारित प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने 
शासनास सादर केला होता. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक १६ जुले, २०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार संदर्भाधीन क्रमांक ९ अन्वये देण्यात आलेली 
प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करून संदर्भाधीन क्रमांक १० मधील तांत्रिक मान्यतेनुसार प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

०१. पंढरपूर नगरपरिषदेचा मलनिःस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक ९ अन्वये देण्यात आलेली 
प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. परिणामी, नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या पंढरपूर नगरपरिषदेचा मलनि:स्सारण प्रकल्पास मुख्य 
अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांनी दिनांक ११ मार्च, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेमधीळ अटी व शर्तीच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sub Work sa प्र 
1 A) Property Connection 3756 Nos 79687647 
Raw Sewage Pumping Stations 
A) Pumping Station for DD - ॥॥- 4.5 MLD Capacity at Akashat Bungalow 
i) Civil Work Cost of sump and pump house 29493741 
ii) DG Shed at Akashat Bungalow 312023 
iii) Electro Mechanical works for Pump house 19845722 
iv) Estimate for Metering kiosk room (L=5 X W= 3X D= 3) at 4.5 MLD SPS at 
510172 
Akshat Bungalow 
B) Pumping station for DD - IIIB - 1.2 MLD capacity Near 561A National 
Highway 
i) Civil Work Cost of Sump and Pump house 14549799 
ii) DG Shed near 561A National Highway 260143 
2 | iii) Electro Mechanical works for Pump house 5912406 
C) Pumping station for DD - IIC- 5.4 MLD capacity Near Padmavati Lake 
i) Civil Work Cost of sump and pump house 27879246 
ii) DG Shed near Padmavati lake 312023 
iii) Electro Mechanical works for sewage Pumping station 25028826 
iv) Estimate for Metering kiosk room (L=5 X W= 3X D= 3) at 9.9 MLD SPS at 
: 510172 
Padmavati Lake 
Raw Sewage Pumping main 
A) Pumping main from 3.6 MLD Prefab Pumping station Nala to Proposed 14211937 
13.0 MLD STP near Existing 15.5 MLD STP - 350 mm dia DI K- 9 L= 1145 m 
B) Pumping main from 4.5 MLD Sewage Pumping station to Proposed 58250115 
Scraper Manhole - 400 mm dia DL K-9 L= 3980 m 


पृष्ठरपैकी२ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


Sr. 
No. 


Sub Work 


Amount in 
Rs 


C) Pumping main from 1.2 MLD Sewage Pumping station to Proposed 
Scraper Manhole - 250 mm dia DI k -9 L= 1100 m 


11659713 


D) Pumping main from 9.9 MLD Sewage Pumping station to 13.0 MLD STP 
near Existing 15.5 MLD STP - 500 mm dia DI K-9 L= 4310 m 


79806176 


E) Taping to Existing Rising Main to Pro. 13.0 MLD STP 300 mm dia DI K-9 L- 
100 m 


1072934 


F) Estimate for Micro Tunneling method 


i) Bypass arrangement from 7.2 MLD SPS at Smashanbhumi to rive casing 
pipe 800 mm & carrier pipe 500 mm dia@ Chainage 500 m L-30m & @ 
Chainage 710 m L-30 m (Road Crossing ) 


ii) Pumping main from 9.9 MLD SPS to 13.0 MLD STP casing pipe 800 mm & 
carrier pipe 500 mm dia @ Chainage 1670 m (Road Crossing) 


iii) Pumping main from 1.2 MLD SPS to Scraper manhole 500 mm & carrier 
pipe 250 mm dia @ Chainage 800 m (Road Crossing) 


iv) Gravity main from 29.0 MLD UV to K.T. Weir casing pipe 1100 mm & 
carrier pipe 800 mm dia @ Chainage 1600 m (Road Crossing) 


v) Pumping main from 4.5 MLD SPS to Scraper manhole 700 mm Dia & 
Carrier Pipe 400 mm Dia @ Chainage 3850 m (Railway Crossing) 


vi) Gravity main from 4.5 MLD SPS to scraper manhole 700 mm Dia & Carrier 
Pipe 400 mm Dia @ Chainage 3630 m (Road Crossing) 


53794423 


G) Pumping main from Ext New Vishnupad 13.2 MLD Sewage Pumping 
station to 13.0 MLD STP near Existing 15.5 MLD STP at Gopalpur - 300 mm 
dia DI K-9, L= 1500 m 


14166150 


Sewage Treatment Plant (STP) 


A) Providing installing and commissioning of electric power supply 
arrangement at proposed 13.0 MLD STP 


6289006 


Ozone Generator System for Disinfection 


A) Detailed estimate Ozone Generator system for Disinfection for (15.5 MLD 
+ 13.0 MLD) 


60566691 


Outfall Sewer / Connecting Main 


A) Connecting main from 13.0 MLD STP CCT to UV -450 mm dia RCC NP III L= 
20m 


194448 


B) Connecting main from 15.5 MLD STP CCT to UV - 600 mm dia RCC NP III 
L=150m 


2000967 


C) Effluent from 29 MLD UV to Near K.T. Weir - 800 mm dia RCC NP III L= 
2000m 


20516216 


D) Connection Main From Scraoer NH to Padmavati Lake 9.9 MLD SPS - 450 
mm Dia DI K-7 = 600 


7550886 


E) Bypass arrangement from existing 7.2 MLD SPS at Smashanbhumi to K.T. 
Weir 500 mm dia L- 382 m & 600 mm dia L- 368m 


6212610 


Retrofitting Works for 13.2 MLD New Vishnupad SPS & 6.5MLD Old 
VishnupadSPS 


A) Construction of Receiving & Screen Chamber of Existing Pumping Station 
6.5 MLD @ Old Vishnupad 


8892638 


B) Electro Mechanical works for Sewage pumping station - Existing 13.2 MLD 
SPS at New Vishnupad 


35769159 


C) Estimate for Substation room (L=12 X W=5 X D =5) at Ex. New Vishnupad 
13.2 MLD SPS 


3381984 


D) Construction of DG Shed For Ex. New Vishnupad SPS 


493746 


Rejuvenation of Existing Pumping Station at Ex. New Vishnupad 


6710746 


Automation for Sewage Pumping Stations (for 13.2 MLD, 9.9 MLD, 1.2 MLD, 


7097717 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


a Sub Work es उ 
4.5 MLD, 3.6 MLD PS) 
10 Sewage Treatment Plant (STP) 
A) Proposed 13.0 MLD STP Near Existing 15.5 MLD STP at Gopalpur 182770795 
11 Nalla Diversion & Interception Works 
A) KT Weir L=8 M near Lendki Nala 1775494 
B) Intake well near Lendki nala dia 2.0 M for nala Interception & diversion 465791 
works 
C) Approach Bridge for intake well near Lendki Nala L=15 m 685651 
D) Connecting main from intake well to 3.6 MLD Prefab Pumping Station 68610 
near Lendki Nala 300 mm dia L- 20m 
E) Panel Room at Lendki nala 384739 
F) Prefab pumping station at Lendki Nala 25501017 
12 | Sewer Collection Network 
A) Collection system for Drainage District = | - 200 mm to 350 mm RCC NP - 32443745 
Ill pipe, L-4.947 Km 
B) Collection system for Drainage District - Il - 200 mm to 600 mm RCC NP - 60778545 
Ill pipe, L- 9.069 Km 
C) Collection system for Drainage District - III - 200 mm to 500 mm RCC NP - 91828682 
Ill Pipe, L- 10.82 Km, 200 mm to 500 mm RCC NP - IV pipe, L-1.31 Km 
D) Collection system for Drainage District - IV and for reserve area - 200 mm 13074159 
RCC NP - Ill pipe, L- 1.688 Km & 200 mm RCC NP - IV pipe, L- 0.192 Km 
Total | 1012717410 
18% GST 182289134 
1% PWD Insurances 1783117 
1%TS 10127174 
PMC Charges 14178044 
Gross Total | 1221094879 
Say Rs. | 122.11 Cr. 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांकापासून २४ महिने 
०२. पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
= ans contra रव राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
क्र. PARTS GRID AT मंजूर र वगत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
किंमतीच्या ९० %) किंमतीच्या १० %) 
pa २ 3 8 4 
पंढरपूर रु. १२२.११ रु. १०९.९० रु. १२.२१ 
| नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयानुसार पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मलनि:स्सारण 


प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन पंढरपूर नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 


२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 


अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठरपैकी४ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


३. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) प्रकल्प किंमतीमध्ये 
समाविष्ट आहे. प्रकल्पाच्या प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केल्यानंतर त्यामधून महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता शुल्क अदा करावे व प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क अदा करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. त्याबाबत 
आवश्यक ठराव नगरपरिषदेने करावा. 

४. या अभियानाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ मधील शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचे पालन करावे. 

ब) सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खालीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल 


4. 


4 


विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणालीचा अंगीकार करुन अथवा सदर प्रणालीशी 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय प्रणालीचे 
एकात्मिकिकरण (Integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 
अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारण्याची १०० % 
अंमलबजावणी करणे इ. बाबी बंधनकारक राहतील 


. उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८०% वसुली करणे 


नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


. पंढरपूर नगरपरिषदेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन 


उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील 
पंढरपूर नगरपरिषदेने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे 


निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


9 


नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित 
नागरी स्वराज्य संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश 
निर्गमित करुन शासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 
सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. सदर पंढरपूर मलनिःस्सारण प्रकल्पातील शासन हिऱ्याची रक्‍कम अनुदान स्वरुपात 


एकूण तीन हप्त्यात वितरीत करण्यात येईल, सदर रक्‍कम व पंढरपूर नगरपरिषदेच्या 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकामध्ये स्वतंत्र 
खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना पंढरपूर नगरपरिषदेने त्यांना राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी 
तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे 
आवऱ्यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे 
त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 

शासनाने वितरीत केलेल्या हप्त्याची रक्‍कम व त्या प्रमाणात पंढरपूर नगरपरिषदेच्या 
हिऱ्याची रक्‍कम अशा एकूण रकमेच्या ७५ % खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र पंढरपूर 
नगरपरिषदेने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर 
पुढील हप्त्याच्या निधी वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठरपैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


षु . 


पंढरपूर नगरपरिषदेने दुसर्‍या व तिसऱ्या हप्त्याचा निधी मागणी प्रस्ताव नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत WIT सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयाने सदर प्रस्तावाची छाननी करुन उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव 
द्यावा. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने पंढरपूर नगरपरिषदेस राज्य शासनाचा हिस्सा मंजूर 


केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य शासनाच्या 
हिऱड्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात पंढरपूर नगरपरिषदेने 
स्वहिउऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे या योजनेत पंढरपूर नगरपरिषदेचा हिस्सा 
एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता 


येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे 
मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे 
ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी पंढरपूर नगरपरिषद व 
संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


च. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन 
यंत्रणा पंढरपूर नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद यांची राहील. 


. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक ७ 


मधील शासन परिपत्रकानुसार निविदा प्रक्रियेबाबत कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. अमृत २.० अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी संदर्भाधीन दिनांक 


दिनांक १३ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदर्श निविदा पुस्तिका (Model 
DTP) प्रसिध्द केली असून त्यानुसार अथवा त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या 
सुधारणानुसार नगरोत्थान महाभियानांतर्गत देखील निविदा प्रक्रिया राबविणे नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहील व अन्य प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी शासनाच्या 
व केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक 
राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 


. पंढरपूर मलनि:स्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ५ येथील 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. या 
प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनि:स्सारण ST कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार 
नाहीत san पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर 


पृष्ठरपैकी६ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेली 
नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद 
यांची राहील. 

६. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

७. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 
खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 

८. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्‍यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी 
करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 

९. पंढरपूर नगरपरिषदच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याची तरतूद, आवश्‍यक 
परवानग्या घेऊन व प्रकल्पातील सर्व उपांगाच्या जागा नगरपरिषदेच्या ताब्यात 
असल्याची खातरजमा करूनच प्रकल्पाचे कार्यादेश निर्गमित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांची राहील. 

इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 
नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर 
वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” 

(थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 

बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 

करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. तद्नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 
फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 

१. नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा 
विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवऱ्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल तसेच, शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


पृष्ठ९पैकी७ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 

१. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आव्यक ते 
नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून 
होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केळेप्रमाणे मलनिः:स्सारण कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता 
घेऊन त्याअनुषंगाने आवऱ्यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. 

ह) इतर बंधनकारक अटी व शार्ती - 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शार्तीची पूर्तता करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९१२१०५५३७९९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 
CHANDRAKAN : 
T ANDGE 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठरपैकी८ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.३५६/नवि-३३ 


११. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर. 

१४. मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपरिषद, पंढरपूर. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठरपैकी९ 


